RNINo . MAHBIL/ 2009 / 35827 


Reg.No. MH/ MR/ South- 340/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ६, अंक १३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २२-२८ , २०१४ /ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 


सूचना 


क्रमांक व . वि . श . म . / न.र. / ७३७ / २०१४-१५ 


3; 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ कलम ३७ अन्वये ) 
ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग, अधिसूचना क्र . टी.पी.एस .१२०१/ १५४८ / सी.आर -२३४( सी ), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उप प्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच शासन 
निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र . २३०६ / ४१२ / प्र.क्र / २२३/ २००६ / यूडी -२४ , दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका 
अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग निर्णय क्र.टी.पी.एस .१२० ९/ २४२९/ सी.आर -२६२/ यूडी-१२, दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या 
महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, वसई -विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उप प्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे 

सुधारणा 

करणेचे ठरविलेले आहे 
आणि ज्याअर्थी, शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १२, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१२ अन्वये वसई-विरार शहर 
महानगरपालिका हद्दीतील मौजे गास, दिवाणमान, चुळणे, आचोळे व गिरीज या भागातील मिठागर ( Salt Plan ) च्या जागेवर तीन नवीन 
आरक्षण ( १) मुंबई विद्यापीठ -१०० एकर, (२ ) मध्यवर्ती व्यापार संकुल -२५० एकर , ( ३ ) प्रदर्शन संकुल-३०० एकर तसेच त्यामधील मौजे 
चुळणे येथील सध्याच्या ३० मी . रुंदीचे रस्त्याची आखणीमध्ये बदल करणे तसेच प्रस्तावित मध्यवर्ती व्यापार संकुल व प्रदर्शन संकुलला जोडून 
नवीन ३० मी . रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करणे तसेच मौजे आचोळे येथील रेल्वेलाईनचे पश्चिम बाजूला लागून आरक्षण क्र . ४०६ पासून मौजे 
दिवाणमान येथील स.नं. ५७, ५८ मधील १२ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करणेचे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने ठरविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मंजूर विकास आराखड्यामध्ये ( नकाशा क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) खालील काही नवीन 
बाबींचा अंतर्भाव करणे व सध्या असलेल्या आखणीमध्ये बदल करणेस महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) 
अन्वये कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

१ . मौजे चुळणे येथील स. नं . १४३, २२३ व २२४ मध्ये( नकाशा क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) सुमारे 
१०० एकर जागेवर मुंबई विद्यापीठासाठी ( Mumbai University) जागा आरक्षित करणे व त्यास आरक्षण क्र . ५ ९ ४ A देणे व 
सदर जागा भूसंपादन व अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून मुंबई विद्यापीठ करणे . 

२ . मौजे गास , स. नं . ४१८ , ४१९ , ४१०-१ + A A१, मौजे चुळणे, स . नं. २२६, २३२, २३३, २३४, २३५ , मौजे दिवाणमान, 
स . नं . १७७, १७८ मध्ये (नकाशा क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) सुमारे २५० एकर जागेवर मध्यवर्ती व्यापार 
संकुल ( Central Business Destination ) जागा आरक्षित करणे व त्यास आरक्षण क्र . ५ ९ ४ B देणे व यासाठी भूसंपादन व 
अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई -विरार शहर महानगरपालिका करणे . 


( १ ) 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

बुधवार , मे २२-२८ , २०१४ / ज्येष्ठ १-७, शके १९ ३६ 


गुरुवार ते 


३. मौजे गास, स. नं. ४१०-१ + A१ A१, मौजे चुळणे, स. नं . २२६, २२९ , मौजे दिवाणमान , स. नं . १५७, १७८ मध्ये ( नकाशा 
क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) सुमारे ३०० एकर जागेवर प्रदर्शन संकुल ( Exhibition Center ) जागा 

आरक्षित करणे व त्यास आरक्षण क्र . ५ ९ ४ C देणे व यासाठी भूसंपादन व अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई 
विरार शहर महानगरपालिका करणे. 

मौजे चुळणे येथील सध्याचे ३० मी . रुंदीच्या डी . पी . रस्त्यामध्ये सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आखणीमध्ये बदल 
करणे तसेच वर नमूद केलेल्या आरक्षणाला जोडून नवीन ३० मी . रुंदीचा A ते B रस्ता विकास आराखड्यात अंतर्भूत करणे . 

नकाशा क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित मध्यवर्ती व्यापार संकुल व प्रदर्शन संकुलला जोडून 
नवीन ३० मी . रुंदीच्या C ते D रस्ता प्रस्तावित करणे. 

मौजे आचोळे येथे रेल्वे लाईनचे पश्चिम बाजूला लागून आरक्षण क्रमांक ४०६ पासून मौजे दिवाणमान येथील स. नं . ५७, 
५८ मधील १२ मी . रुंदीचे रस्त्यापर्यंत ( नकाशा क्रमांक MOD No. ३/२०१२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) नवीन ३० मी . रुंदीचा E ते F 
रस्ता विकास आराखड्यात अंतर्भूत करणे . 


५ . 


६ . 


याबाबतचा नकाशा क्र . VVCMC MOD No. ०३ / २०१२-२०१३ पाहाणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे 
मुख्य कार्यालय , तिसरा मजला, बाजार वार्ड, विरार ( पू.), ता . वसई, जिल्हा ठाणे येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७( १) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उप प्रदेशाचे विकास योजनेत करावयाच्या 
उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या मुदतीत उप संचालक , नगररचना विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात पाठविल्यास 
त्याचा विचार विकास योजनेमधील सुधारणा / फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्वी करणेत येईल . 


विरार ( पू.), 
दिनांक १२ मे २०१४ . 


गोविंद जे . राठोड , 

आयुक्त, 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


वसई-विरार शहर महानगरपालिका 

सूचना 


क्रमांक व.वि.श.म / न.र. / ७३८ / २०१४-१५ 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६, कलम ३७ अन्वये ) 


ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . टी.पी.एस.१२०१/ १५४८ / सी.आर-२३४ ( सी ), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उप प्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन 
निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र . २३०६/ ४१२ / प्र.क्र / २२३ / २००६ / युडी -२४ , दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका 

अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग, निर्णय क्र . टी.पी.एस .१२० ९/ २४२ ९/ सी.आर -२६२/ युडी -१२, दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या 
महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहेत ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उप प्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम ३७( १) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

मे २२-२८ , २०१४ / ज्येष्ठ १-७ , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


आणि ज्याअर्थी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १ ९, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ अन्वये महानगरपालिका 
हद्दीमधील मौजे- वालीव येथील स . नं . ३३ पैकी मधील महाराष्ट्र शासन राखीव वन या जागेतील मंजूर विकास आराखड्यामधील सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या आरक्षणात बदल करून व खालील काही नवीन बाबींचा अंतर्भाव करून तसेच सध्या असलेल्या आखणीमध्ये बदल करणेस महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७( १ ) अन्वये कार्यवाही करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे . 


१ . वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीमधील मौजे-वालीव येथील स.नं. ३३ पै ह्या महाराष्ट्र शासन राखीव वन ह्या जागेमधील 
मंजूर विकास आराखड्यातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षण क्र . ४ ९९ , प्राथमिक शाळा ( P.S ) संपूर्ण आरक्षण व आरक्षण 
क्र . ४९ ८ , खेळाचे मैदान ( P.G ) अंशतः आरक्षण व त्यालगतची सदर सर्वे नंबर मधील रहिवास क्षेत्रातील जागा एकत्रित करून त्या ठिकाणी 
नव्याने क्रिकेट स्टेडियमसाठी ( एकूण क्षेत्र १९ ७६ ९ चौ . मी .) जागा आरक्षित करणे व त्यास आरक्षण क्र . ४ ९९- अ देणे व सदर जागा भूसंपादन 
व अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई -विरार शहर महानगरपालिका करणे. 

२. वसई-विरार शहर महानगरपालिका / हद्दीतील मौजे -वालीव , स.नं. ३३ पै मधील नव्याने प्रस्तावित केलेल्या क्रिकेट स्टेडियम ( आरक्षण 
क्र . ४९९- अ) ह्या आरक्षणाचे पश्चिम बाजूने दक्षिणोत्तर ४० मी . रुंदीचे व १२ मी . रुंदीचे डी.पी. रस्त्याला जोडणारा नवीन ९ मी . रुंदीचा डी . 
पी. रस्ता प्रस्तावित करणे व सदर ९ मी . रस्त्याचे भूसंपादन व अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई-विरार शहर महानगरपालिका 
करणे. 


याबाबतचा नकाशा क्र . VVCMC MOD No. ३ / २०१३-२०१४ पाहाणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे 
मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, बाजार वार्ड, विरार (पू.), ता. वसई, जिल्हा ठाणे येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७(१) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उपप्रदेशाचेविकास योजनेत करावयाच्या 
उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या मुदतीत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरुपात पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास योजनेमधील 
सुधारणा/ फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्वी करणेत येईल. 


गोविंद जे . राठोड , 


आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


विरार ( पू.), दिनांक १२ मे २०१४. 


वसई-विरार शहर महानगरपालिका 

सूचना 


क्रमांक व.वि.श.म / न.र / ७३९ / २०१४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६, कलम ३७ अन्वये 


ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . टी.पी.एस.१२०१/ १५४८ / सी.आर-२३४ ( सी ), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच शासन 
निर्णय , नगरविकास विभाग, क्र . २३०६ / ४१२/ प्र.क्र .२२३/ २००६/ युडी -२४, दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका 

अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग निर्णय क्र . टी.पी.एस.१२०९ / २४२९ / सी.आर-२६२ / युडी -१२, दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या 
महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण 

म्हणून 

अधिकार प्रदान केलेले आहे ; 


भाग दोन ( संकीर्ण) -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

२२-२८ , २०१४ / ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


. 


आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . २३ , दिनांक २० जानेवारी २०१४ अन्वये महानगरपालिका 
हद्दीमधील मौजे-विरार येथील स. नं . १६, मधील सार्वजनिक व सामाजिक सुविधा ( Public and Social Facilities) करिता वापरात 
असलेल्या खाजगी जागेमध्ये सार्वजनिक व सामाजिक सुविधा ( Public and Social Facilities ) तसेच पालिका बाजार ( Municipal 
Market ) प्रस्तावित करून त्यास आरक्षण क्र . ८७३ देण्याचे ठरविलेले आहे. तसेच सदर आरक्षणाखालील जागा त्या आरक्षणाप्रमाणे विकसित 
करण्यासाठी भूसंपादन व अंमलबजावणी करणेसाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून वसई-विरार शहर महानगरपालिका राहील. 

याबाबतचा नकाशा क्र . VVCMC MOD No. ४ / २०१३-२०१४ पाहाणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे 
मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, बाजार वार्ड , विरार ( पू.), ता. वसई, जिल्हा ठाणे येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७(१) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उपप्रदेशाचे विकास योजनेत 
करावयाच्या उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या मुदतीत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरुपात पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास 
योजनेमधील सुधारणा/ फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करणेपूर्वी करणेत येईल . 


. 


गोविंद जे . राठोड , 

आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका. 


विरार ( पू.), दिनांक १२ मे २०१४ . 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 


सूचना 


क्रमांक व.वि.श.म / न.र / ७४० / २०१४-१५ 


.. 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ कलम ३७ अन्वये ) 
ज्याअर्थी शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . टी.पी.एस. १२०१ /१५४८ / सी.आर -२३४ ( सी), दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन 
निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र . २३०६ / ४१२ /प्र.क्र .२२३/ २००६ / यूडी -२४, दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर महापालिका अस्तित्वात 
आलेली असून नगरविकास विभाग निर्णय क्र . टी.पी.एस.१२०९ /२४२९ / सी.आर -२६२/ यूडी -१२, दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या महानगरपालिकेला 
नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक १०, दिनांक १३ ऑगस्ट २०१२ अन्यये महानगरपालिका 
हद्दीमधील मौजे चुळणे ते गास हा अस्तित्वातील रस्त्याचे रुंदीकरण करून ४० मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित करून सदर रस्ता वसई-विरार 
उपप्रदेशाच्या मंजूर विकास आराखड्यामध्ये ( D.P ) अंतर्भूत करणे व सदर ४० मीटर ( D.P) रस्त्याचे भूसंपादन व अंमलबजावणी करणेसाठी 
समुचित प्राधिकरण 

म्हणून 

वसई-विरार शहर महानगरपालिका करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे . 
या बाबतचा नकाशा क्र . VVCMC MOD No. २/ २०१२-२०१३ पाहणी व अवलोकनासाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे 
मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, बाजार वार्ड, विरार ( पू.), ता . वसई, जिल्हा ठाणे येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

बुधवार , मे २२-२८ , २०१४ / ज्येष्ठ १-७ , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७(१) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उपप्रदेशाचे विकास योजनेत 
करावयाच्या उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या मुदतीत वसई-विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात पाठविल्यास त्यांचा विचार विकास 
योजनेमधील सुधारणा/ फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करणेत येईल. 


गोविंद जे . राठोड, 

आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


विरार ( पू.), दिनांक १२ मे २०१४ . 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 


सूचना 


क्रमांक व . वि . श . म / न.र / ७४१ / २०१४-२०१५ 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ कलम ३७ अन्वये ) 
ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभाग अधिसूचना क्र . टी.पी.एस .१२०१/१५४८ / सी.आर-२३४( सी ) दिनांक ९ फेब्रुवारी २००७ अन्वये 
वसई-विरार उपप्रदेशाची विकास योजना भागशः मंजूर केली असून ती दिनांक १५ मार्च २००७ पासून अंमलात आलेली आहे. तसेच शासन 
निर्णय, नगरविकास विभाग, क्र . २३०६ / ४१२ / प्र.क्र / २२३ / २००६ / यूडी -२४ , दिनांक ३ जुलै २०० ९ अन्वये वसई-विरार शहर महानगरपालिका 
अस्तित्वात आलेली असून नगरविकास विभाग, निर्णय क्र.टी.पी.एस.१२० ९ / २४२९/ सी.आर -२६२/ यूडी-१२ , दिनांक ७ जुलै २०१० नुसार या 
महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार प्रदान केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने वसई-विरार उपप्रदेशाच्या विकास नियंत्रण नियमावली ( DCR) मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७(१) मधील तरतुदीनुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेचे ठरविलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेने मा . सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ०८ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ अन्वये महानगरपालिका 
हद्दीमध्ये शासन निर्णय क्र . सकावि .२००७ / प्र.क्र . १७६ / २००७ / नवि-६, मंत्रालय , दिनांक २२ ऑक्टोबर २००८ च्या शासनाच्या आदेशाप्रमाणे 

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही करणेसाठी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या 
मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये ( DCR) आवश्यक त्याबाबी समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ 
चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

याबाबतचा शासन निर्णय क्र . सकावि .२००७ / प्र.क्र . १७६ / २००७/ नवि -६, मंत्रालय, दिनांक २२ ऑक्टोबर २००८ अवलोकनासाठी वसई 
विरार शहर महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय, तिसरा मजला, बाजार वार्ड, विरार (पू.), ता . वसई, जिल्हा ठाणे येथे कार्यालयीन कामकाजाच्या 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७(१) च्या तरतुदीनुसार वसई-विरार उपप्रदेशाचेविकास योजनेत 
करावयाच्या उक्त सुधारणेबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या मुदतीत वसई -विरार शहर महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात पाठविल्यास त्यांचा विचार योजनेमधील 
सुधारणा /फेरफार मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करणेत येईल. 


“ 


गोविंद जे . राठोड , 


विरार ( पू.), दिनांक १२ मे २०१४ . 


आयुक्त , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

२२-२८, २०१४ / ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


गुरुवार ते 


Serial No. 68 


PIDILITE INDUSTRIES LIMITED 
Regd . Office : 7th Floor , Regent Chambers, Jamnalal Bajaj Marg , 

208 Nariman Point , Mumbai 400 021. 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for the undermentioned securities of the Company 
has/have been lost/mislaid and the holder( s ) of the said securities/ applicant( s) has/have applied 
to the Company to issue duplicate certificate( s ). 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate( s ) without further intimation . 


Name of the holder 


Kind of Securities and 

face value 


No. of 
Securities 


Distinctive 

Nos . 


Shirish Padey 


4000 


4240351-4350 


Equity shares of 

Re. 1 each 


Place : Kolhapur, 
Dated : 12th May 2014 . 


SHIRISH PADEY . 


Serial No. 69 


TATA MOTORS LIMITED 
Regd . Office : Bombay House, 24 HomiMody Street, Mumbai 400 001. 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate( s ) for the undermentioned securities of the Company 
have been lost/mislaid and the holders of the said securities /applicants has/have applied to the 
Company to issue duplicate certificate (s ). 

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to 
issue duplicate certificate (s ) without further intimation . 


Name of the Holders 


Sr. 
No. 


Kind of Securities 

and face value 


No. of 
Securities 


Distinctive 

Nos . 


1 . 


Usha J Shah and Jitendra J Shah 


3200 


43497926-501125 


Equity shares 
of Rs. 2 each 


2. Jitendra J Shah and Usha J Shah 


-do 


3200 


42160746-3945 


Place : Mumbai, 
Dated : 12th May 2014 . 


USHA J SHAH AND JITENDRA J SHAH , 

Applicants. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन -संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

मे PP - PC , P088 /vos P - 19 , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


Serial No. 70 

Notice 
Notice is hereby given that the certificates for 5 equity shares of ACC Limited of Rs. 100 each 
bearing distinctive Nos. 1949771/772 and 2519956/958 under folio No. K02434 standing in the 
name of Late Kirti Ishvarlal Desai and Ms. Panna Ishvarlal Desaihas been destroyed on about 20 
years back and the undersigned has applied to the Company to issue fresh certificates for the said 
shares in her name. 

Any person (s ) having any claim ( s) to the said shares should notify to and lodge such claims(s ) 
with the Share Department of the company at Cement House , 121, Maharshi Karve Road , Mumbai 
400 020. If no claims are received within one month from the date of publication of this Notice the 
company will proceed to issue fresh share certificates to the undersigned shareholder. 


Place : Mumbai, 
dated 21st April 2014 . 


MS. PANNA H. CHHATRAPATI, 


Serial No. 71 

Notice 
Notice is hereby given that the Share certificates for 258 Equity Shares of ZENSAR 
TECHNOLOGIES LIMITED standing in the names of the undermentioned shareholders have 
been lost or mislaid and applications have been received by the Company to issue duplicate 
certificates : 


Folio Name of the No.of Certificate 

Distinctive 
No. Shareholders 

Shares Nos . 

Nos. 
K02731 Kailashben K Patel 

25 19780 

1974501-525 
25 20676 

1996901-925 
25 24674 

2096851-875 
25 39090 

2457251-275 
S06907 Suresh M Amolik 

22 130830-33 

13795015-036 
Kalpana S Amolik 
K04105 Kalpana S Amolik 

8 86270 

8901711-718 
Suresh M Amolik 
G01189 Ganga Agrocom Ltd. 

64 47010-11 

2727637-700 
64 147464 

24124852-915 
Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office at “ ZENSAR TECHNOLOGIES LIMITED , Zensar Knowledge 
Park , Kharadi, Plot # 4 , MIDC , Off Nagar Road , Pune- 411 014 ," within fifteen days from the date 
of publication of this Notice , else the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates . 


Place : Mumbai, 


For Sharepro Services (India ) Pvt. Ltd. 

ABRAHAM K. G. 


dated : 17th May 2014 


Serial No. 72 

Notice 
Notice is hereby given that the certificates for 76 shares of Rs.100 each bearing Nos . 13289023 / 
13289098 , underfolio No. 205470 of ACC Limited standing in the name of Late Ahomed Ismail 
Laher Sakoo has been lost or misplaced and the underdesigned has applied to the Company to 
issue duplicate certificate( s ) for the said shares . 

Any person (s ) in possession of the said share certificates or having any claim (s ) to the said 
shares should notify to and lodge such claim ( s) with the Share Department of the Company at 
Cement House , 121, Maharshi Karve Road , Mumbai - 400 020 , within one month from the date of 
publication of this Notice after which period no claims will be entertained and the Company will 
proceed to issue duplicate share certificates . 
Place : Thane, 
dated 16th May 2014 , 

ISMAIL AHMED LAHER 


> 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

२२-२८, २०१४ / ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


Serial No. 73 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION 

COMPANY PETITION No. 374 OF 2013 


IN the matter of Sections 433 (e), 434 and 439 (b ) of the Companies Act , 1956 ; 

AND 
IN the matter winding up of M / S . SANSULA INTERNATIONAL BRANDS LTD ., a Company 
incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at 95 , Mittal Chambers, 
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra , India 400 021. 

CIN Number : U15530MH1999PLC118767 


Marc De Grazia , a company incorporated 
under foreign laws and having its office at 
BorgodegliAlbizi, 10 , 50122 , Firenze , Italy 


Petitioner 


Advertisement of Petition 


A Petition under Section 433 (e ), 434 and 439 (b ) of the Companies Act, 1956 for winding 
up the abovenamed Company was presented by the Petitioner herein -above in the Hon ble 
Court of Bombay on 4th February 2013 , as creditors of The Company and the said petition was 
admitted on 8th April 2014 and the same is now fixed for hearing before the Company Judge 
on 11th June 2014 at 11o clock ., in the forenoon or soon thereafter . 

Any Person /Creditor and /or Contributory desirous of supporting or opposing the said Petition 
at the hearing, should send Notice of his intention in writing to the Advocate for the Petitioners 
mentioned below so as to reach the Advocate for the Petitioners not later than five days before 
the date fixed for hearing of the said petition , and appear at the hearing in person or by an 
Advocate / s . 

A Copy of the Petition and Copy of Affidavit-in Support thereof will be furnished by the 
Petitioner s Advocate to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for 
the same. 

Any Affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in Court and 
a copy thereof served on the Petitioner s Advocate not less than five days before the day fixed 
for hearing. 


Bombay , dated this 20th day of May , 2014 . 


BIMAL RAJASEKHAR , 


Advocate for the Petitioner 


415 , Vardhaman Chamber , 
17 , Cawasji Patel Street , 
Fort , Mumbai- 400001. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

बुधवार , # pp - PC , P088 /vo P - 16 , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


Serial No. 75 


IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE 


AT BOMBAY 


ORDINARY ORIGINAL CIVIL 

JURISDICTION 


Any Creditor , Contributory or person 
desirous of supporting or opposing the said 
Petition should sent to the Petitioner s or his 
Advocate , at his Office Address mentioned 
hereunder, a Notice of his intention signed by 
him or his Advocate with fullname and address , 
so as to reach the Petitioner or his Advocate 
mentioned herein under not later than five 
days before the date fixed for hearing, of the 
Petition and appear at the hearing for the 
purpose or by his Advocate . 


COMPANY PETITION NO . 539 OF 2012 


In thematter of Section 433 (e ), 434 
( 1 ) ( a ) and 439 ( 2 ) of 

of the 
Companies Act , 1956 ; 


And 


In the matter of M / s . Shree Ambe 


A copy of the Petition will be furnished by 
the Petitioner s Advocate on payment of 
prescribed charges for the same. 


Metsteel Private Limited 
( Formerly known as Ambe 
Metsteel Private Limited ) Gut 
No. 195 , Village Vadavali , Kondla 
Road , Taluka Wada , Thane , 
Vadavali , Dist. Thane. 


Any affidavit intended to be used in 
opposition to the Petition , should be filed in 
Court and copy thereof served on the 
Petitioner s Advocate , not less than five days 
before the date fixed for hearing . 


Thane 421 303 . 


Bombay , dated this 19th day ofMay 2014 . 


CIN No. U65990MH1990PTC055192 


Soham Energy International 
a partnership firm , having their 
office at 203 , Zafryn Chambers , 
Sewree (East ), Mumbai 400 015 . 


VINOD K. SHARMA , 
Advocates High Court. 


Petitioner. 


Advertisement of Petition 


5B /6 , Good Earth Co-Operative 
Housing Society , 
Near Sindhi Society Gymkhana , 
Chembur ,Mumbai 400 071. 


A Petition under sections 433( e ), 434 ( 1 )( a ) 
and 439 ( 2 ) of the Companies Act , 1956 for the 
winding up of the abovenamed Company, by 
the Hon ble High Court at Bombay was on 1st 
November 2012 presented to the said Court by 
the Petitioner above -named Creditors of the 
Company and the said Petition stands 
admitted in pursuance of the Court dated 5th 
March 2014 the same is now fixed for hearing 
before the Company Judge on 11th June 2014 
at 11-00 am . or soon thereafter . 
भाग दोन ( संकीर्ण) -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

मे २२-२८ , २०१४/ ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


Serial No. 74 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for1000 equity shares of Camlin Fine Sciences Ltd 
standing in the name of under mentioned shareholders have been lost or mislaid and application (s ) 
have been received by the Company to issue duplicate share certificates . 


Folio No. 


Shareholders Name 


Sr 
No. 


No. of 
shares 


Distinctive 

Nos. 


A02054 


A Vijaya Lakshmi 


1000 


45328316-45329315 


Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered office , Plot No.F / 11 & F /12 , WICEL , Opp . SEEPZ Main Gate , Central 
Road , Andheri East Mumbai 400 093. within 15 days from the date of this notice , failing which the 
Company will proceed to issue duplicate share certificates . 


Place : Mumbai, 


For Sharepro Services ( India ) Pvt Ltd. 


dated the 9th May 2014 


INDIRA KARKERA 


Serial No. 76 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 405 equity shares of DEEPAK NITRITE LTD 
standing in the name of under mentioned shareholders have been lost or mislaid and application (s ) 
have been received by the Company to issue duplicate share certificates. 


Folio No. 


Shareholders Name 


Sr 
No. 


No. of 
shares 


Distinctive 

Nos. 


1 


R001185 


Ramesh Babubhai Patel 


405 


340051-125 ; 529101-160 ; 


1368803-937 ; 2268065-199 


Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered office , at DEEPAK NITRITE LTD , 9/10 , Kunj Society , Alkapuri, Baroda 
390007 within 15 days from the date of this notice , failing which the Company will proceed to 
issue duplicate share certificates . 


Place : Mumbai , 


For Sharepro Services (India ) Pvt Ltd. 

INDIRA KARKERA 


dated the 12th May 2014 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

मे PP - P6 , 2088 /voo P - , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


Serial No. 77 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 405 equity shares of SUTLEJ TEXTILES & 
INDUSTRIES LTD standing in the name of under mentioned shareholders have been lost or 
mislaid and application (s ) have been received by the Company to issue duplicate share certificates. 


Folio No. 


Shareholders Name 


Sr 
No. 


No. of 
shares 


Distinctive 

Nos . 


1 


M00772 


Ashish Kumar Mandelia 


450 


10424179-10424628 


Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered office , at SUTLEJ TEXTILES & INDUSTRIES LTD , Solaris Building 
No. 1, D -Wing , 4th Floor, Solaris Complex , Saki Vihar Road , Pawai, Andheri ( E ), Mumbai-400 072 
within 15 days from the date of this notice, failing which the Company will proceed to issue 
duplicate share certificates. 


Place : Mumbai, 


For Sharepro Services ( India ) Pvt Ltd. 


dated the 12th May 2014 


INDIRA KARKERA 


Serial No. 78 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 20 equity shares of TATA COMMUNICATION 
LTD standing in the name of under mentioned shareholders have been lost or mislaid and 
application ( s) have been received by the Company to issue Duplicate share certificates . 


Sr 


Folio No. 


Shareholders Name 


No. of 


Distinctive 


No. 


shares 


Nos . 


1 


026734 D N Shangari 

20 

95568337-356 
Pragya Shangari 
Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered office , VSB, M G Road , Fort Mumbai - 400 001 within 15 days from the 
date of this notice, failing which the Company will proceed to issue duplicate share certificates . 


Place : Mumbai, 


For Sharepro Services (India ) Pvt Ltd. 


dated the 10th May 2014 . 


INDIRA KARKERA 


भाग दोन ( संकीर्ण )-अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , मे २२-२८ , २०१४ / ज्येष्ठ १-७, शके १९ ३६ 


Serial No. 79 


Notice 


Notice is hereby given that the following certificates( s ) for the under mentioned share of 
BASF INDIA LIMITED have been lost/mislaid and the holders (s ) of the said Shares have applied 
to the Company to issue duplicate share certificate (s ). 

Any person who has/have a claim in respect of the said shares should lodge such claim with 
the Company at its Registered office : Vibgyor Towers Unit No. 101 , 1st Floor , G Block , C -62 
Bandra -Kurla Complex , Bandra ( E ) Mumbai 400051 within 15 days from this date, else the Company 
will proceed to issue duplicate share certificate( s ). 


Folio No. 


Name Of The Shareholder 


Distinctive Nos . 


No. Of Shares 


0013232 


Krishnakant G Dave 


31587824-944 


121 


Pragnya K Dave 


Place : Mumbai, 


For Basf India Ltd., 


dated the 13th May 2014 . 


PRADEEP CHANDAN , 
Company Secretary . 


Serial No. 19 


Notice 


Notice is hereby given that the certificates for 323 equity shares of KANSAI NEROLAC 
PAINTS LIMITED standing in the name of under mentioned shareholders have been lost or mislaid 
and application (s ) have been received by the Company to issue duplicate share certificates. 


Folio No. 


Shareholders Name 


Sr 
No. 


No. of 
shares 


Distinctive 

Nos . 


1 


R0000385 


4 . 


12723050-12723051 


Rajnikant Chhotalal Shah / 

Dinesh Chhotalal Shah 
Sudhir Padmakant Kothari/ 
Bhamini Sudhir Kothari 


2 


S0000578 


238 


12924882-12924967 


S0002212 


12945579-12945635 


15598341-15598435 


90 


12714295-12714348 


15633190-15633225 


Any person ( s) who has/have a claim in respect of the said shares should lodge such claim 
with the Company at its Registered office : Kansai Nerolac Paints Limited , Nerolac House, 
Ganpatrao Kadam Marg , Lower Parel , Mumbai 400013 within 21 days from the date of publication 
of this notice else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s ). 
Place : Mumbai, 

For Sharepro Services ( India ) Pvt . Ltd. 
dated the 5th April 2014 . 

G. R. RAO 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

मे PP - P6 , 2088 /voo P - , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


Serial No. 13 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate( s ) for 1151 equity shares standing in the name( s ) of 
the following shareholder(s ) have been Lost and applications have been received by us for issue of 
duplicate certificate( s) of Colgate- Palmolive (India ) Limited . 


Name of the holder ( s ) 


Distinctive Numbers 


No. of Shares 


8289511-8289560 


100 


Brindaban Nath 
Gita Rani Nath 


97429622-97429671 


Madhvi R Masrani 


500 


118539499-118539548 
118358031-118358080 
118270641-118270740 
112153636-112153835 
112153436-112153535 


100 


Saroj Devi Bhura 
Sagarmall Bhura 


46760332-46760351 
42766960-42766989 
12214527-12214576 


Rajkumar Sethi 


401 


133629116-133629116 
114185422-114185821 


105204517-105204566 


50 


Kirit Ratilal Shah 
Panna Kirit Shah 


Any person (s ) who has/have a claim in respect of the said shares should lodge such claim 
with the Company at its Registered Office : Colgate - Palmolive ( India ) Ltd., Colgate Research Centre, 
HiranandaniGardens, Powai, Mumbai 400 076 , within 21 days from the date of publication of this 
notice else the Company will proceed to issue duplicate certificate ( s). 


For Sharepro Services (India ) Pvt. Ltd., 


G R RAO. 


Place : Mumbai, 
Dated : 12th March 2014 . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

२२-२८ , २०१४/ ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 
विक्रीकर सह - आयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), पुणे विभाग, पुणे यांचे कार्यालय 
विक्रीकर भवन , २ रा मजला, येरवडा, पुणे ४११ ००६. 

अधिसूचना 
[ केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम , १९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट-नियम ( ७ ) याप्रमाणे 

क्रमांक विसआ /व्हॅट/ पुणे / ई-१ नमुना / १३-१४ / ब-१६८२. 
याअर्थी, मे. पद्मजी पल्प अॅन्ड पेपर मिल्स लि ., थेरगाव, चिंचवड , पुणे ४११ ०३३. मूल्यवर्धित कर कायदा, २००२, अन्वये नोंदणी 
दाखला क्रमांक . २७५८०००१ ९ ५७- व्ही आणि केंद्रीय विक्रीकर कायदा, १९ ५६ अन्वये नोंदणी दाखला क्रमांक . २७५८०००१९५७- सी यांजकडून असे 
कळविण्यात आले आहे की , मध्यवर्ती विक्रीकर अधिनियम , १९ ५६ कलम ८ पैकी पोट -कलम ( ४) ( एलएक्सएक्सआयव्ही) प्रमाणे या 
व्यापाऱ्याचा ‘ ई-१ नमुना क्रमांक एमएच-०८ / ००१३०१४ ( एकूण १ — ई-१ नमुना) हरविलेला आहे. त्याकरिता त्यांनी दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०१३, रोजीच्या मराठी वर्तमानपत्रात मुंबई लक्षदीप , मुंबई व दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१३, रोजीच्या ‘ बिझनेस स्टॅन्डर्ड , मुंबई या 
इंग्रजी वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन , त्या वर्तमानपत्रांची कात्रणे या कार्यालयास सादर केलेली आहेत . तसेच व्यापाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून 
ई-१ नमुना मिळाला नसल्याचे नमूद केले असून रुपये ७,३६,१०२.३८ इतक्या रकमेचा इंन्डेमनिटी बॉन्ड सादर केलेला आहे. 

वरील सर्व बाबीस अनुसरून मी , चित्रा कुलकर्णी, विक्रीकर सह- आयुक्त (व्हॅट- प्रशासन), पुणे केंद्रीय विक्रीकर ( मुंबई ) नियम , १९५७ 
च्या नियम ( ४ अ) मधील पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकाराचा वापर करून असे जाहीर करते की , ई-१ नमुना क्रमांक 
एमएच -०८ / ००१३०१४ ( एकूण १ ‘ ई-१ नमुना ) रद्द ठरविण्यात आलेला आहे . 


पुणे , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


चित्रा कुलकर्णी, 
विक्रीकर सह- आयुक्त (व्हॅट- प्रशासन ), 

पुणे विभाग, पुणे . 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF SALES TAX (VAT ADM .) , 

PUNE DIVISION , PUNE 
Vikrikar Bhavan , 2nd Floor, Airport Road , Yerwada , Pune 411 006 . 

NOTIFICATION 
[Under sub -rule ( 7 ) of the rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957 ] 

No. JCST /VAT-Adm ./Pune/Dupl./ E - 1 ’ Forms/13-14 / B - 1682. 
Whereas , it has been reported by M / s . Pudumjee Pulp & Paper Mills Ltd., Thergaon , 
Chinchwad , Pune 411 033 holder of Tin No. 27580001957- V under the MVAT Act, 2002, & Tin 
No. 27580001957 - C under the Central Sales Tax Act , 1956 , that the declarations referred in 
sub -section (4 ) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 , (LXXIV of 1956 ) in Form E - 1 
issued to them bearing No. MH- 08/ 0013014, ( Total 1 - E - 1 Form) has been lost and to that effect 
the dealer given the advertisement in Marathi newspaper “ Mumbai Lakshadeep ’, Mumbai, dated 
22nd November 2013 and English newspaper Business Standard , Mumbai, dated 22nd November 
2013 and forwarded the newspaper cutting to this office , also submitted Indemnity Bond of 
Rs . 7,36,102.38 . 

Therefore in view of the above, I, Chitra Kulkarni, Joint Commissioner of Sales Tax 
(Vat Adm .), Pune in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of Rule 4A of 
the Central Sales Tax ( Bombay ) Rules , 1957 hereby declare that the said E - 1 ’ Form declaration 
bearing Nos. MH -08 /0013014 , ( Total 1 E - 1 Form ) are treated as invalid . 


Pune, 
dated the 26th March 2014 . 


CHITRA KULKARNI, 
Joint Commissioner of Sales Tax (VAT -ADM .) , 

Pune Division , Pune . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
बुधवार , 

मे PP - P6 , 2088 /voo P - , 


गुरुवार ते 


शके १ ९ ३६ 


Serial No. 17 


Notice 


Notice is hereby given that the Share Certificates for 250 Equity Shares ofZensar Technologies 
Limited , standing in the names of the undermentioned shareholders have been lost or mislaid 
and applications have been received by the Company to issue duplicate certificates : 


Name of the Shareholder 


Folio 
No. 


No. of 
Shares 


Certificate 

Nos. 


Distinctive 

Nos . 


50 


10125-126 


1466901-950 


R00107 Ramesh Chander Ahuja 

Madhu Ahuja 
R02512 Ramesh Chander Ahuja 


200 


5302-5305 


500251-450 


Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office at “ Zensar Technologies Limited, Zensar Knowledge Park , 
Kharadi, Plot # 4 , MIDC , Off Nagar Road , Pune 411 014 , ” within fifteen days from the date of 
publication of this Notice , else the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificate . 


For Sharepro Services (India ) Pvt . Ltd., 


ABRAHAM KG . 


Place : Mumbai, 
Dated : 5th April 2014 . 


Serial No. 18 


Notice 


Notice is hereby given that the following Certificate (s ) for the under mentioned Shares of the 
BASF India Limited have been lost/mislaid and the holder (s ) of the said Shares have applied to 
the Company to issue duplicate certificate ( s). 

Any person who has a claim in respect of the said shares should lodge such claim with the 
Company at its Registered Office : Vibgyor Towers Unit No. 101, 1st Floor , G Block , C -62 Bandra 
Kurla Complex , Bandra (E.), Mumbai 400 051 within 15 days from this date, else the Company 
will proceed to issue duplicate share certificate ( s ) : 


Name of the Shareholder 


Folio 
No. 


Distinctive 

Nos . 


No. of 
Shares 


K0008730 


2653694-743 


50 


Keshav B Kotian 
Shashikala B Kotian 


A0019310 


11591617-712 , 16256713-760 


144 


Apurba K Sengupta 
Srimoyee Sengupta 


For BASF India Ltd., 


Place : Mumbai, 
Dated : 5th April 2014 . 


PRADEEP CHANDAN , 
Company Secretary . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार 

ते बुधवार , 

मे २२-२८ , २०१४/ ज्येष्ठ १-७, शके १ ९ ३६ 


Serial No. 495 


Notice 


Notice is hereby given that the Share certificate bearing registration No. 0096292 for 25 
shares of Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd. and Share certificate bearing folio No. J035713 
of Aditya Birla Nuva Ltd. (hereinafter referred to as the “ Company ”) standing in the name of 
Jagdishsingh Raikwar have been lost and the undersigned have applied to the company to issue 
duplicate certificate for the said shares . Any person who has any claim in respect of the said 
shares should write to the company at its registered office at Registrars ; Datamatics financial 
Services unit Shamrao Vithal Co -opretive Bank Ltd , plot No. 85 MIDC , part B cross lane , Marol, 
Andheri (East), Mumbai 400 093 and Aditya Birla Nuva Ltd., Indian Rayon Compound , Veraval, 
362266 Gujarat, respectively , within one month from this date else the companies will proceed to 
issue duplicate certificate . 


Place : Mumbai, 
dated : 26th March 2014 . 


JAGDISHSINGH RAIKWAR , 

Name of Share holder . 


Serial No. 496 


Notice 


Notice is hereby given that the certificate No. 964 for Equity shares No. 4000 Folio No. 00013988 
bearing Distinctive Numbers 4896951 to 4900950 of Asian Paints Limited and share certificate 
bearing Folio No. S049134 of Aditya Birla Nuva Ltd. (hereinafter referred to as the “ Company ” ) 
standing in the name of Sheela Raikwar have been lost and the undersigned have applied to the 
company to issue duplicate certificate for the said shares. Any person who has any claim in respect 
of the said shares should write to the company at its registered office at 6A, Shantinagar ,Santacruz 
(East), Mumbai 400 055 and Aditya Birla Nuva Ltd , Indian Rayon Compound, Veraval 362266 
Gujarat, respectively , within one month from this date else the companies will proceed to issue 
duplicate certificate . 


Place : Mumbai, 
dated : 26th March 2014 . 


SHEELA RAIKWAR , 
Name of Share holder . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


